ज्ञापन: 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, 


अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 
स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व 
त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे या 


योजनेकरीता 


सन २०२२-२३ या वर्षात 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी खर्च 
करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २४५/अजाक 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२३. 


अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याची 
उपसाधने यांचा पुरवठा करणे या योजनेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पित 


निधीपैकी अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) २४.५० कोटी निधी उपलब्ध करून 


दिलेला आहे. यापैकी यापूर्वीच दि.१ नोव्हेंबर,२०२२ च्या शासन ज्ञापनाद्वारे आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना रुपये १७.५० कोटी निधी वितरीत करून खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत उर्वरित ७.०० कोटी खर्च करण्यासाठी याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. अनुसूचित जाती व| अर्थसंकल्पित | दि.१नोव्हेंबर,२०२२ खर्च 

नवबौध्द घटकांच्या । सुधारीत निधी | च्या शासन करण्यासाठी 
स्वयंसहाय्यता बचत रुपये ज्ञापनाद्वारे वितरीत । मान्यता देण्यात 
गटांना मिनी ट्रॅक्टर व निधी येत असलेला 
त्याची उपसाधने यांचा निधी रुपये 
पुरवठा करण्याची योजना 

१ | २ 2 [ee il 

ष्‌ २२२५, ३,००,००० १,७५,००० (9०,००० (अक्षरी 
३१, सहाय्यक अनुदाने | (अक्षरी रुपये तीस | (सतरा कोटी पन्नास | रुपये ७ कोटी 
(वेतनेत्तर) कोटी फक्त) । लक्ष) फक्‍त) 


२२२५ डी ३३१ 


२. 
नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २४५/अजाक 


३. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना ५ मधील निधी (रुपये ७.०० 
कोटी) प्रस्तुत योजनेकरीता खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२२-२२३ 
या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-३ 

मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

(०४) अवजारे व यंत्रसामुग्रीकरीता अर्थसहाय्य पुरविणे 

(०४) (09) बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर घेण्यासाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) 

३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

२२२५ डी ३३१ 


५. उपरोक्त योजनेंतर्गत मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी 
यांना तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. 
तसेच, वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय 
अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांची राहिल. 


६. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, दि. १६ मार्च,२०२३ च्या शासन परिपत्रक क्र./अर्थसं/प्र.क्र. 
४३/अर्थ-३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात sad असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०३३११४५५३८३०२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN VILAS 
SHISHUPAL i 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २४५/अजाक 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
२. सर्वमा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Halos, Aas, 
मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अप्पर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. आयुक्त, समाज कल्याण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१६. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 
१७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. कोषागार अधिकारी, पुणे, 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
२१. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
२२. निवडनस्ती/अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


